सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतूदीचे 
पुनर्विनियोजन “मागणी क्रमांक झेड ई-०१ प्रधान लेखाशिर्ष २२३५ बी ०८५, 
सचिवालय, सर्वसाधारण सेवा (अनिवार्य)” 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- पुनर्वि-२०२३/२२३५-बी-०८५/प्र.क्र.१२/का.७, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई : ४०० ०३२. 
दिनांक : ३०/०३/२०२३ 


प्रस्तावना - 


सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षात मागणी क्र.झेड ई-०१, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 


१९८ ग्रामपंचायतीना सहाय्य, (०१) (०१) (२२०५-8-०८५) अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींना अनुदान, 


(कार्यक्रम), या लेखाशिर्षासाठी ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या उद्दीष्टांखालील अर्थसंकल्पीय 


तरतुदीचे पुनर्विनियोजन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय - 


सन २०२२-२३ या वर्षात मागणी क्र.झेड ई-०१, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, १९८ 


ग्रामपंचायतीना सहाय्य, (०१) (०१) (२२०५-8-०८५) अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींना अनुदान, 


(कार्यक्रम), या ळेखाशिर्षासाठी ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर), या उद्दीष्टासाठी विभागातील सन 


२०२२-२३ या वर्षात इतर विविध योजनांकरीता अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या निधीमधून काही 


निधीची बचत संभवत आहे. हा अखर्चित रहाणारा रु.५६.२५ कोटी इतका निधी २२०५-8-०८५ या 


ळेखाशिर्षासाठी पुनर्विनियोजनाने अनुदान उपलब्ध करुन देण्यास प्रधान सचिव, (व्यय) वित्त विभाग 


यांचे अनौपचारीक संदर्भ क्र.२६४१ दि.३१/०३/२०२३ अन्वये मंजूरी fest आहे. त्यानुसार 


पुर्नविनयोजन करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 


२. सदर शासन निर्णय, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग - पहिला, उप विभाग - तीन 


मधील नियम क्र.१ मधील परिच्छेद क्र.१६२, १६३ व १६४ मधील अनुक्रमांक ५ मधील अधिकारांचा 


वापर करून वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२३/२२३५-बी-०८५/प्र.क्र.१२/का.७ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०४२११६२९३०९६१४ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SARANGKUMAR 2 
VASANTRAO PATIL = 
(सारंगकुमार पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

१. प्रमहाळेखापाल, महाराष्ट्र -१/ २ (लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर. 

२. प्रमहालेखापाल, AERTS - 9/ 2, (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 

३. सचिव, महाराष्ट्र अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई. 

४. जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

७. उप सचिव (कोषा / प्र.१) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, (का.९) अल्पसंख्यांक विकास 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. प्रधान सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. वित्त विभाग (व्यय ४ / अर्थसंकल्प-१४ / अर्थ-३), मुंबई. 

११. निवडनस्ती (कार्या.७. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२३/२२३५-बी-०८५/प्र.क्र.१२/का.७ 


सहायक अनुदान 2234 ए १८७ 


अ. । प्रस्तावामुळे परिणाम होणार असलेले लेखाशीर्ष | अर्थसंकल्पीय | पुनविनियोज अभिप्राय 
क्र. अंदाज न 
मागणी क्र. मागणी क्रमांक झेड ई-०१, प्रधान लेखाशिर्ष २२३५ (रुपये कोटी) 
भाग-१ 
| पुनर्विनियोजनाद्वारे अनुदानात वाढ (+) करण्यात | 
मागणी क्र. झेड ई-०१, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व ८०.०० (4) ५६.२५ । सन २०२२-२३ या वर्षात “मागणी क्र०-झेड ई.१,२२ ३ ५ 
कल्याण, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, १९८ ग्रामपंचायतीना सहाय्य, (०१) 
वा (०१ २२०५७ ०८५ अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींना अनुदान, 
ba तह OURO ee ३१ सहायक अनुदाने-(वेतनेतर) (कार्यक्रम), या योजनेतंर्गत 
०८) eae Iae बहल sealers lela अनुदान मागणीचे जवळपास रु ५.८५.कोटीचे प्रस्ताव प्राप्त झाले 
(कार्यक्रम), आहेतया योजनेकरीताचा चालू वर्षी अर्थसंकल्पित केलेला 
३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) निधी अपुरा पडत असल्यामुळेएकूण रूपये कोटी ५६.२५ एवढा 
निधीचे पुनर्विनियोजन. 
एकुण ८० (-) ५६.२५ 
भाग-२ 
पुनरविनियोजनाद्वारे अनुदानात कपात (-) 
करण्यात आलेले लेखाशीर्ष 
ie मोफत शिकवणी व संलग्न योजनेकरिता ७.०० (-) ४.९० अखर्चित निधी 
सहायक अनुदान (२२३५ ए ०८९) कार्या-९ 
२ | राज्यातील अल्पसंख्याक मुलिसाठी वस्तीगृह ३५.०५ (-) १८.८५ अखर्चित निधी 
योजना ३१ सहायक अनुदान २२३५ ए १४२ 
३ | स्वयंसहायता बचतगटाकरीता सहायक अनुदान ७.०० (-) ३.४० अखर्चित निधी 
2234 ए १६९ 
४ | संशोधन, प्रशिक्षण व योजनांना प्रसिद्धी ३१ ६.०० (-) ०.७० अखर्चित निधी 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२३/२२३५-बी-०८५/प्र.क्र.१२/का.७ 


५ | राज्य अल्पसंख्याक आयोगास सहायक अनुदान ४.०० (-) ०.३० अखर्चित निधी 
२२३५ ए २५८ (मराठी भाषा फाऊंडेड़ान वर्ग 
योजना इ.) 

६ | उच्च शिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना १२०.०० (-) १९.०० अखर्चित निधी 
शिष्यवृत्ती योजना ३१-शिष्यवृत्ती /विद्यावेतन 
२२३५ ए ३३८ 

७ | वक्फ बोर्डाकरीता सहायक अनुदान 2234 ए १०.०० (-) ५.०० अखर्चित निधी 
७४१ 

८ | पोलिस भरतीपूर्व प्रशिक्षणासाठी सहायक ७.०० (-) ३.९० अखर्चित निधी 
अनुदान २२३५ सी २७९ 

९ | पंजाबी अकादमीसाठी सहायक अनुदान २२३५ ०.३० (-) ०.२० अखर्चित निधी 
सी २१४ 

एकूण १६९.३५ । (- ५६.२५ 


